सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये भाग घेऊन विवाह 
करणाऱ्या विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील 
नवविवाहित दांपत्यांसाठी वित्तीय सहाय्य 
“कन्यादान” योजना (२२२५ ई ८३९) ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत तरतूद वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : सावियो-२०२३/प्र.क्र. ०२ /योजना-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: - २८ ऑगस्ट,२०२३ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र.सावियो-२०१८/प्र.क्र.११०/अर्थसं. दिनांक ०२.०२.२०१९ 
२) शासन शुध्दिपत्रक क्र.सावियो-२०१८/प्र.क्र.११०/अर्थसं. दि.०४.०५.२०१९ 
३) शासन ज्ञापन क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.३८/अर्थसंकल्प, दि.१७.०४.२०२३ 
४) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
इमाबकसं /मावक/कन्यादान-भंडारा/निधी मागणी/२०२२-२३/३९४, दि.०६.०३.२०२३ 
५) समक्रमांकाचे शासन ज्ञापन दि. २७ जून,२०२३ 


शासन शुध्दिपत्रक :- 
उपरोक्‍त वाचा क्र.५ येथील शासन ज्ञापनातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये - 


“सदरची योजना संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गासाठी सन २०१९- 
२० या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात आली असून संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन शुध्दिपत्रकान्वये सुधारणा 
करण्यात आलेली आहे. उक्त परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विभागाचे विभाजन आणि सन २०१८-१९ मध्ये 
अर्थसंकल्पिय तरतूद उपलब्ध झालेली नसल्यामुळे भंडारा जिल्हयातील सामुहिक विवाह सोहळयातील प्रलंबित 
असलेल्या एकूण १६ पात्र लाभार्थ्यांना व संबंधित १ संस्थेला प्रोत्साहनात्मक भत्ता देण्यासाठी संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना रु.३,६४,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये तीन लाख AME हजार फक्त) इतकी 
तरतूद वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे” असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी - 


“सदरची योजना संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गासाठी सन २०१९- 
२० या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात आली असून संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन शुध्दिपत्रकान्वये सुधारणा 
करण्यात आलेली आहे. उक्त परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विभागाचे विभाजन आणि सन २०१८-१९ मध्ये 
अर्थसंकल्पिय तरतूद उपलब्ध झालेली नसल्यामुळे भंडारा जिल्हयातील सामुहिक विवाह सोहळयातील प्रलंबित 
असलेल्या एकूण १६ पात्र लाभार्थ्यांना व संबंधित १ संस्थेला प्रोत्साहनात्मक भत्ता देण्यासाठी संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना रु.३,८४,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये तीन लाख चौऱ्याऐंशी हजार फक्त) 
इतकी तरतूद वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे” असे वाचावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२३/प्र.क्र. ०२ /योजना-३ 


३. सदर शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०८२९१५५५०२३९३४ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT RAMESH JAGTAP 


DN: c=IN, o=OBC BAHUJA KALYAN DEPARTMENT, ou=OTHER 
BACKWARD WELFARE, 


2.5.4.20=10ac490d872b9f08b10117185177d99a4b6242a3e8 
61d8c2e7 1dc44b6d047264, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=62896254f9fecc7 da7 b3ba8fdc28bab4a5c1238 
d1090c223fd8574f24ba7ca52, cn=AJIT RAMESH JAGTAP 


(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

३. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
९. सर्व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग. 

१०. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/भंडारा. 

१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती/ योजना-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


